महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असब १२१८/प्र.क्र. ३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जुले, २०१८ 


आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध बदली अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार श्री. सु. अ. पेडगावकर, 
अवर सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव सार्वजनिक 


आरोग्य विभागात बदली करण्यात येत आहे. 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री. सु. अ. पेडगावकर, अवर सचिव यांना विमुक्‍त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागात 
रूजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७३०१८०३४४६४०७ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


'3b0795ae988a7c005050/9180a8021798aScled 


Gajanan > 
3111130 GUrav प याता 


2018.07.30 18:06:28 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग / सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना), विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग / सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


